दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 
२०१६ नुसार वस्तु व सेवाकर 
विभागातील “हमाल” (गट-ड) 
संवर्गातील पदांकरीता 
दिव्यांगासाठी शासन सेवेत पद 
सुनिश्चित करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक विकवि-१०२१/प्र.क्र.१३/वि.प्र.-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०५ जुले, २०२१. 


वाचा : (१) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम २०१६. 
(२) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन परिपत्रक क्र.दिव्यांग-२०१९ 
/ प्र.क्र.२५१/दि.क.२, दि.१२/११/२०२०. 
(३) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
दि.०४/०१/२०२१ ची अधिसूचना. 
(४) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र.दिव्यांग-२०१९/ 
प्र.क्र.२५१/ दि.क.२, दि.०२/०२/२०२१. 
(५) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक विकवि-१०२१/प्र.क्र.१३/वि.प्र.-४, 
दि.२५ फेब्रुवारी,२०२१. 


शासन निर्णय :- 


दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार राज्य 
शासनाच्या अखत्यारीतील पदांची पदसुनिश्चिती करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या 
सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी दि.०४/०१/२०२१ च्या 
अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांचीं यादी प्रसिध्द केलेली आहे. 


२. केंद्र शासनाच्या सदर अधिसूचनेद्वारे दिव्यांगांसाठी पदे सुनिश्चित केलेली 
आहेत. त्या यादीतील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील पदासाठी निश्चित केल्याप्रमाणे, वित्त 
विभागाच्या अधिपत्याखालील वस्तू व सेवा कर विभागातील गट-अ ते गट-ड मधील 
दिव्यांगासाठी सर्व संवर्गातील एकुण ५५ पदे दि.२५ फेब्रुवारी, २०२१ च्या शासन 
निर्णयाद्वारे त्यासोबतच्या विवरणपत्र-अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सुनिश्चित करण्यात आली 
आहेत. 


३. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.५ येथील दि.२५ फेब्रुवारी, २०२१ च्या शासन 
निर्णयातील विवरणपत्र-अ येथील अ.क्र.५६ येथे वस्तू व सेवा कर विभागातील गट-ड 
मधील “हमाल” या संवर्गासाठी केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता 
मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दि.०४/०१/२०२१ ची अधिसूचना व सामाजिक न्याय 


शासन निर्णय क्रमांकः विकवि-१०२१/प्र.क्र.१३/वि.प्र.-४ 


विभागाच्या दि.०२/०२/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनेनुसार 
खालीलप्रमाणे दिव्यांगांसाठी पद सुनिश्चित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. पदनाम शारीरिक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग 
५६ ।हमाळ | S,ST,W,BN,RW, a) 8, LV 
SE,H,C,MF b)D, HH 


) 
c)OA, BA, OL, OAL, CP, LC, Dw, AAV 
d) ASD (M), ID, SLD, MI 

e)MD involving (a) to (d) above 


५. सदर शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अनौपचारिक 
संदर्भ क्र.८०७/२०२१/दि.क.२,दि.०२/०७/२०२१ रोजी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या http://www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 
२०२१०७०५१५५७३६०४०५ असा आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Jayant Balkrishna :- 


मा.अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१० आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, आयुक्तालय, पुणे 

१) राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

२) विशेष राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

93) कार्यासन अधिकारी, प्रशासन-४/वि.प्र.१,२,३,/आ.पु.क. 

१४) निवड नस्ती (वि.प्र.--४) 


Kulkarni या 
(ज.बा.कुलकर्णी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४) मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५) मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६) मा.अ.मु.स.(वित्त) मंत्रालय, मुंबई 
७) मा.प्र.स.(वित्तीय सुधारणा), मंत्रालय, मुंबई 

) 

) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


